मौजे दारफळ ता.माढा, जिल्हा सोलापूर 
येथीळ उपकेंद्राचे प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र. २७०/ आरोग्य-३अ 
नवीन मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट , २०२४. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/कक्ष- 
७अ/टे-६/दारफळ/प्राआकेंद्र/मंजूर/सोळलापूर/२४७४-१६/२०२४, दिनांक २६.०६.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


मौजे दारफळ ता.माढा, जिल्हा सोलापूर येथीळ उपकेंद्राचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 


श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार याबाबतचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मौजे दारफळ ता.माढा, जिल्हा सोलापूर येथीळ उपकेंद्राचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 


श्रेणीवर्धन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


२. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पद्धतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम जिल्हा नियोजन निधीतून झाल्यानंतर पदनिर्मिती करण्याबाबत 


स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२७०/ आरोग्य-३ A 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०५१२५१५१५३१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
A RVI N D DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c9 
B H | M RAO 294f93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678 


D45EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A7 
16B8C448B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.08.05 15:30:13 +05'30' 


(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 

. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

दु 
qo. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


११.जिल्हा शल्यचिकित्सक, सोलापूर 

१२.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सोलापूर 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. सरपंच, मौजे दारफळ ता.माढा, जि. सोलापूर. 


१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


